ससुनवघर खारभूमी योजना, ता. वसई, जि. 
पालघर या योजनेच्या नुतनीकरण करणेच्या 
कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२१/(प्र.क्र.२४९)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ मार्च, २०२२ 


पहावे- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश,मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र / 
खारभूमी / ठाणे /ससूनवघर/३९६७, दिनांक ०३/११/२०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

ससूनवघर खारभूमी योजना, ता. वसई, जि. पालघर ही बोर्डकालीन व बृहत्‌ आराखडयात 
समाविष्ट असलेली योजना आहे. ही योजना वसई तालुक्‍यातील वसई मुख्य खाडीच्या उजव्या तीरावर 
आहे. बांधाची लांबी ७०७० मी. असून सदर योजनेवर सा.क्र.१७५ मी.,४१० मी.,१०२० मी.,१७९० मी., 
३१८० मी., ३९२० AL, ४८२५ AL, ५९२० AL, ब ६५३५ मी.बर अशा एकुण ९ उघाड्या आहेत. या 
योजनेमुळे ४५४ Saat पुन:प्रापित होत असून, या क्षेत्रास भारत सरकारच्या केंद्रीय पर्यावरण व 
वनविभाग,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र./170011/(32) 2001-1/-एा, दि. २२.०८.२००३ अन्वये सी.आर.झेड 
मधून सूट मिळालेली आहे. 

सदर योजना खारलॅन्ड बोर्डामार्फत सन १९७८ मध्ये पूर्ण झालेली आहे. सदर योजना पुर्ण 
होऊन सुमारे ४३ वर्षाचा प्रदिर्घ कालावधी झाल्यामुळे तसेच वारंवार होणाऱ्या भरतीमुळे खारे पाणी 
योजनेच्या प्रापण क्षेत्रात शिरुन शोत जमिनीचे नुकसान होत असल्याने, बृहत्‌ आराखडयात समाविष्ट 
असलेल्या योजनेचे काम करुन मिळावे, म्हणून या योजनेवरील खारभूमी लाभार्थी होतकरी यांनी सदर 
योजनेचे नुतनीकरण करुन मिळावे म्हणुन मागणी केलेली आहे.योजनेचा पुन:प्रापित क्षेत्रानुसार 
प्रतिहेक्टरी खर्च रु. १,९१,८५०/- इतका येत असून तो सध्याच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड रु. 
१,९२,९५०/- पेक्षा कमी आहे 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला ससूनवघर खारभूमी योजना, ता. वसई, जि. पालघर या खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर 


प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२१/ प्र.क्र.२४९ /खारभूमी 


शासन निर्णय :- 

ससूनवघर खारभूमी योजना, ता. वसई, जि. पालघर या योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास 
खारभूमी विभागाच्या सन २०१९-२० या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजित रू. ८,७१,००,०८८/- 
(रुपये आठ कोटी, एकाहत्तर लक्ष, अठ्ठाऐंशी wad) इतक्या रक्‍्कमेस याव्दारे प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. मुख्य कामाकरिता रु. ७,८५,८०,१२७/- (रुपये सात कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष, 
ऐंशी हजार, एकशी सत्तावीस फक्त), अनुषंगिक कामाकरिता रु. ७९,१८,१९०/- (रुपये एकोणऐंशी लक्ष, 
अठरा हजार, एकशे नव्वद फक्त), GST करीता रु.७२,२१,२४६/- (रुपये TSA लक्ष, एकवीस हजार, 
दोनशो शोहेचाळीस Had) व गौण खनिज करिता रु.१,०५,८०,०६२/- लक्ष (रुपये एक कोटी, पाच लक्ष, 
ऐंशी हजार, बासष्ट फक्त) इतकी तरतूद असून तरतूदींचा उपक्चीर्षवार गोषवारा सोबतच्या 
"परिशिष्टामध्ये" देण्यात येत आहे. सदरील प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


१) योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत) 
(४४०२०३८४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, दिनांक २२.६.२०१५ मधील परिच्छेद क्र. २(१) व 22) मधील 
तरतुदींनुसार खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन 
करावी व खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील 
सहभाग म्हणून रुपये ५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान रुपये २००/- रोख व रुपये ३००/- मजूरीच्या 
स्वरुपात किंवा रोखीने) घेण्यात यावा. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरित करणे आवश्‍यक राहील. 

३) सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पीत केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४) या कामाकरिता पर्यावरण विषयक तसेच इतर सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष काम सुरु 
करावे. 

५) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वीत करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता असल्याचे गृहित धरता येणार नाही. सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी 
अथवा नंतरदेखीळ या कामावर कोणतीही अनियमितता sist असल्यास अथवा आढळल्यास 
सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्याने ती नियमीत झालेली आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. 

६) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चाळू ठेवावी. 
सदर प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात उद्भवणा-या 
विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२१/ प्र.क्र.२४९ /खारभूमी 


७ सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, वित्तीय 
अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती इत्यादींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 

८) सदर प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 

९) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, 
दिनांक १७/०४/२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव 
तसेच नियोजन विभागाच्या यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७२/२०२१,कार्यासन १४३४, दिनांक 
११/०२/२०२२ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८३/२०२२/कार्या. व्यय १२, दि. 
२२/०२/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या विभागातील कार्यासन लपा 
यांच्याकडील प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्ये २२७ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०४१५३४२२५१२७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


सहपत्र:- परिशिष्ट अ SUSHMA —_ aici om 
RAJEEV KUDAL ०५७७६७५, 
(सुषमा कुडल) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रतिलिपी :- 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (खारजमिनी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री (खारजमिनी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 

र 


. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२१/ प्र.क्र.२४९ /खारभूमी 


१०.महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

११.मुख्य अभियंता,(दवप्री व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण Wear, मुंबई. 

१३.आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उपसचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जिल्हाधिकारी, जि. पालघर 

१६.प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१७.अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

१८. अवर सचिव,अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०२१/ प्र.क्र.२४९ /खारभूमी 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतूदी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०२१/प्र. क्र.२४९/ खारभूमी 
दिनांक : ०४ /०३ /२०२२ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट अ 
ससुनवघर खारभूमी योजना, ता. वसई, जि. पालघर या योजनेच्या नुतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास 


अक्र उपशीर्ष अंदाजपत्रकीय किंमत (रूपये) 
| अ- प्राथमिक कामे eC 
२ ब- भूमी संपादन शिळे 110 
३ क- कामे बंधारा ४,१९,५९४३०.०० 
४ फ- आर.एच.टी. वर्क १,७५,९६,५०६.०० 
षु के- इमारती ee 
& एम- वृक्षारोपण eee 
9 ओ- संकीर्ण ७५००००,०० 
८ पी- देखभाल eer काशा 
९ आर- दळणवळण ०,७१,११३.०० 
एकूण कामे रुपये ६,०१,७७,०४९.०० 
१% SARA ६,०१,७७०.०० 
गौण खनिज १,०५,८०,०६२.०० 
जी. एस. टी. चार्जेस १२% ७२,२१,२४६.०० 
अनुषांगिक खर्च १०% ७९,१८,१९०.०० 
आकस्मिक खर्च १% ६,०१,७७१.०० 
एकूण रुपये ८,७१,००,०८८/- 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र ४५४ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) रुपये १,९१,८५०/- 
लाभव्यय गुणोत्तर २.४३ 
SUSHMA Eee Reaper 


RAJEEV KUDAL 
(सुषमा कुडल) 
शासनाच्या अवर सचिव 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT 

Date: 2022.03.04 15:35:55 +05'30" 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


